वर्ष - ११ , अंक - ९ ] 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक- पुणे विभागीय पुरवणी 


RNI No. MAHBIL 2012/47976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


शुक्रवार , ऑक्टोबर १४ , २०२२ / आश्विन २२ , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक ९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 


जिल्हा पुणे , 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ चे 
पोट - कलम ( १ ) अन्वये घोषणापत्र . 


[ पृष्ठे ४ 


घोषणापत्र 

क्रमांक भूसं / एसआर -०३ / पीएलबी -१ / कावि -७३८ / २०२२ -- ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , पुणे यांनी भूमी संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " 
असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन / रेल्वे / 
एसआर -०३ / २०२२ पुणे , दिनांक जून ३० ते जुलै ६ , २०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , पुणे यांनी कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात घेतल्यानंतर , 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १ ९ चे पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , या अधिसूचनेच्या अनुसूची दोनमध्ये नमूद उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी या अधिसूचनेच्या अनुसूची एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


एच -२३ ९ , भाग एक - असा . ( पु.वि.पु. ) – ९ 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची तीनमध्ये वर्णन केलेप्रमाणे बाधित व्यक्ती विस्थापित होत नाहीत म्हणून बाधित पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
अनुसूची चारमध्ये वर्णन केलेला नाही ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , दौंड- पुरंदर उपविभाग , पुरंदर पत्ता- बीएसएनएल ऑफिससमोर , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 
यास पदनिर्देशित करीत आहेत . 


( १ ) 


२ 


अ . क्र . 


१ 


१ 


२ 

३ 


४ 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक असाधारण -- पुणे विभागीय पुरवणी , १४ ऑक्टोबर २०२२ / आश्विन २२ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


२ 


६२१ 

६२७ 

९ २३ 

९ २८ 

१०६६ 

एकूण 


जिल्हा पुणे , तालुका पुरंदर , गाव पिंपरे खु . 

अंदाजित क्षेत्र 


अनुक्रमांक 


हे . आर 

०.०२ 


पुणे , १३ ऑक्टोबर २०२२ . 


0.09 


०.०२ 

०.०४ 


0.09 


०.१० 


पूर्व 


६२२ 

कॅनॉल 


९ २३ 

९ १६ 

१०६७ 


पश्चिम 

५ 


चतु : सीमा 


६१७ 

६२६ 

९ २४ 

९ २३ 

१०६ ९ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


दक्षिण 

६ 


उत्तर 


७ 


प्रकल्पाचे नाव : पुणे - मिरज ब्रॉडगेज दुसरी रेल्वेलाईन बांधणी . 

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : विशेष सार्वजनिक वाहतुकीचा पायाभूत सुविधा प्रकल्प . 

समाजाला होणारे लाभ : पुणे - मिरज या मार्गावरील सार्वजनिक वाहतूक सुरळीत व जलद गतीने होण्यास मदत होणार आहे . 

अनुसूची- तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

जिल्हा पुणे , तालुका पुरंदर , गाव पिंपरे खु . 

भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर 


६२४ 

रेल्वेलाईन 

६२८ 

रेल्वेलाईन 

९ २६ 

रेल्वेलाईन 

९ २० 

रेल्वेलाईन 

१०७ ९ रेल्वेलाईन 


क्षेत्र 
( हेक्टरमध्ये ) 

उक्त सार्वजनिक प्रयोजनामुळे बाधित व्यक्ती विस्थापित होत नाहीत . सबब पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन निरंक असे . 

अनुसूची - चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक असे . 

टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी , दौंड- पुरंदर उपविभाग , पुरंदर पत्ता- बीएसएनएल ऑफिससमोर , सासवड , तालुका 
पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे निरीक्षण करता येईल . 


डॉ . राजेश देशमुख , 
( भा.प्र.से. ) , 

जिल्हाधिकारी , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- असाधारण -- पुणे विभागीय पुरवणी , १४ ऑक्टोबर २०२२ / आश्विन २२ , 


जिल्हा पुणे , 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ चे 
पोट - कलम ( १ ) अन्वये घोषणापत्र . 


घोषणापत्र 

क्रमांक भूसं / एसआर -०४ / पीएलबी -१ / कावि -७३ ९ / २०२२ -- ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , पुणे यांनी भूमी संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " 
असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन / रेल्वे / 
एसआर / ०४ / २०२२ , पुणे , दिनांक जून ३० ते जुलै ६ , २०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची , अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , पुणे यांनी कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात घेतल्यानंतर , 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १ ९ चे पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , या अधिसूचनेच्या अनुसूची दोनमध्ये नमूद उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी या अधिसूचनेच्या अनुसूची एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची तीनमध्ये वर्णन केलेप्रमाणे बाधित व्यक्ती विस्थापित होत नाहीत म्हणून बाधित पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
अनुसूची चारमध्ये वर्णन केलेला नाही ; 


अ . क्र . 


१ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , दौंड - पुरंदर उपविभाग , पुरंदर पत्ता- बीएसएनएल ऑफिससमोर , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा 
पुणे यांस पदनिर्देशित करीत आहेत . 


१ 


२ 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


२ 


५८७७ 

५८८० 


एकूण 


जिल्हा पुणे , तालुका पुरंदर , गाव वाल्हे 


अंदाजित क्षेत्र 


३ 

हे . आर 

०.०१ 


अनुक्रमांक 


०.०२३१ 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


०.०३.३१ 


पूर्व 

४ 


५८८१ 

शीव 


प्रकल्पाचे नाव : पुणे - मिरज ब्रॉडगेज दुसरी रेल्वेलाईन बांधणी . 

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : विशेष सार्वजनिक वाहतुकीचा पायाभूत सुविधा प्रकल्प . 


शके १ ९ ४४ 


पश्चिम 

५ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


जिल्हा पुणे , तालुका पुरंदर , गाव वाल्हे 

भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर 


चतु : सीमा 


५८७६ 

५८८१ 


दक्षिण 

६ 


५८७८ 

रोड 


३ 


उत्तर 


७ 


समाजाला होणारे लाभ : पुणे - मिरज या मार्गावरील सार्वजनिक वाहतूक सुरळीत व जलद गतीने होण्यास मदत होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


रेल्वे 

रेल्वे 


क्षेत्र 
( हेक्टरमध्ये ) 

उक्त सार्वजनिक प्रयोजनामुळे बाधित व्यक्ती विस्थापित होत नाहीत . सबब , पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन निरंक असे . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक असाधारण - पुणे विभागीय पुरवणी , १४ ऑक्टोबर २०२२ / आश्विन २२ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - चार 


( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक असे . 

टीप : उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी , दौड पुरंदर उपविभाग , पुरंदर पत्ता- बीएसएनएल ऑफिससमोर , सासवड , तालुका 
पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे निरीक्षण करता येईल . 


पुणे , १३ ऑक्टोबर २०२२ . 


डॉ . राजेश देशमुख , 
( भा.प्र.से. ) , 
जिल्हाधिकारी , पुणे . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 

EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


- 


